विभागीय क्रीडा संकुल, औरंगाबाद व 
जिल्हा क्रीडा संकुल, चंद्रपूर या क्रीडा 
संकुलांसाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२६१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०१९. 


१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्र.राक्रीधो २००३/प्र.क्र.११/क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो २००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक २१ मार्च, २००९. 
३) सहाय्यक संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.विजिक्रीसं/पुमा/निमा/२०१८- 
१९/का-९/६६१८, दिनांक ०७ मार्च, २०१९. 
प्रस्तावना :- 
राज्याचे क्रीडा धोरण २००१ अंतर्गत तालुका स्तरावर तालुका क्रीडा संकुल यामध्ये विविध 
खेळाच्या किमान सुविधा उपलब्ध करुन देणे, जिल्हा स्तरावर जिल्हा क्रोडा संकुलांतर्गत राष्ट्रीय 
दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देणे, त्याचप्रमाणे विभागीय स्तरावर विभागीय क्रीडा 
संकुलांतर्गत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उभारण्याची योजना दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या 
शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. दिनांक २१ मार्च, २००९ च्या शासन निर्णयानुसार 
तालुका क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा रु.२५.०० लक्षवरुन रु.१.०० कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलाची 
अनुदान मर्यादा रु.४.०० कोटीवरुन रु.८.०० कोटी व विभागीय क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा 
रु.१६.०० कोटीवरुन रु.२४.०० कोटी एवढी करण्यात आली आहे. 
२. शासन निर्णय दिनांक २६.०३.२००३ अन्वये राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना करण्यात 


आली आहे. सदर समितीस विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलातील विविध क्रीडा सुविधांसाठी 


तांत्रिक, प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. सदर राज्य क्रीडा विकास समितीच्या 


दिनांक १५.१२.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार क्रीडा संचालनालयाच्या दिनांक 


२४.०१.२०१७ च्या पत्रान्वये जिल्हा क्रीडा संकुल, चंद्रपूरच्या रु.३०९५.७३ लक्ष तसेच दिनांक 


०७.०२.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत विभागीय क्रीडा संकुल, औरंगाबाद येथीळ सिंथेटीक ट्रॅक 


निर्मितीकरिता रु.७००.०८ लक्षच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकःपुमाप्र-२६१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-१ 


देण्यात आली आहे. त्यानुसार क्रीडा व युवक संचालनालयाच्या संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये विभागीय 


क्रीडा संकुल, औरंगाबाद व जिल्हा क्रीडा संकुल, चंद्रपूर या क्रीडा संकुलांसाठी अर्थसंकल्पीय 


(फेब्रुवारी, २०१९) अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली रु.१९०८.०० 


लक्ष इतकी तरतूद वितरीत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे विभागीय क्रीडा संकुल, 


औरंगाबद व जिल्हा क्रीडा संकुल, चंद्रपूर या क्रीडा संकुलांसाठी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित 


करण्यात आलेली तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


क्रीडा संकुलांची स्थापना या कार्यक्रमांतर्गत योजनेकरीता सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता 


अर्थसंकल्पीय (फेब्रुवारी, २०१९) अधिवेशनामध्ये विभागीय क्रीडा संकुल, औरंगाबाद व जिल्हा क्रीडा 


संकुल, चंद्रपूर या क्रीडा संकुलांसाठी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
तरतूदीपैकी विभागीय क्रीडा संकुल, औरंगाबाद येथील सिंथेटिक ट्रॅक निर्मिती करण्याकरिता 
रु.७०७.९९६ लक्ष व जिल्हा HIST संकुल, चंद्रपूरच्या बांधकामासाठी रु.१२००.०० लक्ष अशी एकूण 


रु.१९०७.९९६ लक्ष (रुपये एकोणीस कोटी सात लाख AAA हजार सहाशे फक्त) एवढी तरतूद 


वितरीत करुन सदर तरतूद आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त 


ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरिता मंजूर 


केला आहे, त्याच बाबींकरिता खर्च करण्यात यावा. 


२. सन २०१८-१९ मध्ये क्रीडा संकुलांची स्थापना याकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.४८७२.७० लक्ष 


एवढया तरतुदी मधून सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. 


|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ 
शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 
विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःपुमाप्र-२६१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-१ 


३. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान लेखाशीर्ष २२०४, क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१६) (०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना (कार्यक्रम), (२२०४ 
१८२७), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखालील या वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून 
करण्यात यावा. 

४. वित्त विभाग दिनांक ०२.०४.२०१८ व २५.०१.२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्‍त 
तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित विभागीय उपसंचालक, क्रीडा 
व युवक सेवा / जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहंरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांना 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद 
अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.१, २, ३, ४, ५, ६ व ७ मधील बाबी 
सदर आदेशास लागू नाहीत. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१२४२०७३४२१ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
च DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

R वे] e n d fa ou=School Education and Sports Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca28026 

S h a n ka [ fa (0 Pp a W a [ 7c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra 
Shankarrao Pawar 
Date: 2019.03.27 13:05:00 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

२. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःपुमाप्र-२६१९/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-१ 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संबंधित जिल्हाधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

. संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१०.महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१३.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१४.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई 

१६.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


eon em 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


